शासन आपल्या दारी या संकल्पनेनुसार 
“मिठन वात्सल्य” योजनेची राज्यात 
अंमलबजावणी करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अनाथ-२०२१/प्र.क्र.४९/का-०३ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २७ ऑगस्ट, २०२१. 
संदर्भ :- 

१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.६२/का-०८, दि. ७/०५/२०२१. 
२) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.६२/का-०८, दि. १२/०५/२०२१. 
3) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.४९/का-०३, दि. १७/०६/२०२१. 
४ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.६२/का-०८, दि. २५/०६/२०२१. 
५) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.६२/का-०८, दि. ०६/०८/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

कोविड १९ या संसर्गजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव मागील दोन वर्षापासून राज्यात मोठ्या प्रमाणात सुरु 
आहे. कोविड-१९ महामारीच्या पहिल्या व दुसर्‍या लाटेमध्ये राज्यातील अनेक नागरीकांचे निधन झाले आहे. 
अनेक ठिकाणी एकाच कुटुंबातील आई आणि वडील अशा दोन्ही पालकांचे निधन झाल्याने ० ते १८ 
वयोगटातील बालके अनाथ झाली आहेत. तर घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होवून अनेक महिला एकल/विधवा 
झालेल्या आहेत. कोविड-१९ मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय्य हकक मिळवून देवून त्यांचे 
यथायोग्य संगोपन करणे तसेच घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होवून एकल/विधवा महिलांचे योग्य पुनर्वसन 
करुन त्यांचा आर्थिक व सामाजिक विकास साधून भविष्याविषयी त्यांना आश्वस्त करणे आणि त्यांना समाजात 
मानाचे स्थान प्राप्त करुन देणे हे शासनाचे नैतिक कर्तव्य आहे. 


२. उपरोक्त संदर्भीय क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये कोविड-१९ मुळे दोन्ही पालक गमावून अनाथ 
झालेल्या बालकांना एकरकमी रु.५.०० लक्ष इतके अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देणे तसेच त्यांना बालसंगोपन 
योजनेचा दरमहा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे. सदर अनाथ बालकांचे शिक्षण शासकीय संस्थांमध्ये 
झाल्यास त्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासनाने माफ केले असून त्यांची खाजगी शाळेतील शैक्षणिक शुल्क अदा 
करण्याची सुविधा स्वयंसेवी संस्थांमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. याशिवाय झ्ासनाच्या काही 
विभागामार्फतही अनाथ मुलांसाठी विविध योजना जाहिर झालेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कोविड-१९ मुळे घरातील 
कर्त्या पुरुषाचे निधन होवून एकल / विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध विभागामार्फत राबविण्यात 
येणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळवून देवून त्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्‍यक आहे. 


३. संदर्भीय क्रमांक ५ च्या शासन निर्णयान्वये, कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे एकल/विधवा झालेल्या 
महिलांचे योग्य पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने व त्यांचे न्याय्य हक्क अबाधित राखण्याच्या अनुषंगाने 
जिल्हास्तरावरील कृती दलाची (Task 70०8 व्याप्ती वाढवून शासनाच्या विविध विभागाच्या योजनांचा या 
महिलांना लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी कृती दलावर सोपविण्यात आलेली आहे. 


४. अनेक एकल/विधवा असलेल्या महिलांचा शासकीय कार्यालयाशी संपर्क येत नसल्यामुळे त्या शासकीय 
योजना व कार्यपध्दती याबाबत अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे शासकीय योजनांपासून अशा महिला व अनाथ बालके 
वंचित राहण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे एकल/ विधवा महिला आणि अनाथ बालके यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांक-अनाथ-२०२१/प्र.क्र.४९/का-०३ 

कुटूंबियांना प्रत्यक्ष भेट देवून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा लाभ 
त्यांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी “शासन आपल्या दारी” या संकल्पनेवर आधारीत “मिशन वात्सल्य" ही 
योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

कोविड १९-या संसर्गजन्य आजारामुळे दोन्ही पालकांचे निधन होवून अनाथ झालेल्या बालकांना व 
कुटूंबातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होवून एकल/विधवा झालेल्या महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी 
आवश्यक प्रमाणपत्रांची पुर्तता करुन त्यांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी 
“ शासन आपल्या दारी” या संकल्पनेवर आधारित “ FRM वात्सल्य” योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. कोविड-१९ या संसर्गजन्य आजारामुळे दोन्ही पालकांचे निधन होवून अनाथ झालेल्या बालकांना व 
कुटूंबातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होवून एकल/विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ उपलब्ध 
व्हावा, यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या “मिशन वात्सल्य” या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे तालुकास्तरीय समन्वय समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव /पद समितीतील पद 
ia 1] तहसिलदार अध्यक्ष 
2. | गट विकास अधिकारी सदस्य 
३ | तालुका शिक्षण अधिकारी सदस्य 
तालुका विधी सेवा प्राधिकरण सदस्य 
५ | मुख्याधिकारी नगरपरिषद सदस्य 
६ | वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक/ पोलीस निरिक्षक सदस्य 
तालुका आरोग्य अधिकारी सदस्य 
विस्तार अधिकारी ( समाज कल्याण) पंचायत समिती सदस्य 
तालुका कृषि/ पशुसंवर्धन अधिकारी सदस्य 
teal o । प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, सदस्य 
(केवळ आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील तालुक्यांकरिता) 
[aaa तालुका संरक्षण अधिकारी (कनिष्ठ) सदस्य 
१२ | एकल/ विधवा महिला व अनाथ बालकांचे पुनर्वसन क्षेत्रात काम सदस्य 
करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेचा प्रतिनिधी (अक्ष्यक्षांव्दारे नामनिर्देशित) 
१३ | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण / नागरी) सदस्य सचिव 


« तालुकास्तरीय समन्वय समितीचे कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या :- 


१. संपूर्ण तालुक्यात कोविड-१९ या आजाराने दोन्ही पालकांचे निधन होऊन अनाथ झालेली बालके 
व कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन एकल/ अनाथ झालेल्या महिलांबाबतची माहिती गाव पातळीवर 
गठित केलेल्या पथकाकडून प्राप्त करुन घेवून अशा महिला/ बालकांना शासनाच्या विविध 
योजनांचा लाभ मिळवून देणे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक-अनाथ-२०२१/प्र.क्र.४९/का-०३ 


२. गाव पातळीवरील पथकाव्दारे प्राप्त प्रस्तावांपेको तालुकास्तरावर मंजूरीचे अधिकार असलेल्या 
प्रस्तावांना संबंधीत विभाग/कार्यालयाकडून मान्यता मिळवून देणे. 

३. ज्या योजनांचे मंजूरीबाबतचे अधिकार जिल्हास्तरावर आहेत असे प्रस्ताव जिल्हास्तरावरील 
अधिकाऱ्यांना मंजुरीसाठी पाठविणे व याबाबत सातत्याने पाठपुरावा घेणे. 

४. कोरोना संक्रमणामुळे अनाथ झालेली बालके व एकल/ विधवा झालेल्या महिला यांच्याबाबतची 
माहिती तालुकास्तरीय समन्वय समितीस उपलब्ध करण्याची जबाबदारी समितीचे सदस्य 
सचिव या नात्याने संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची राहिल. 

५. तालुकास्तरीय समितीची बैठक दर महिन्याच्या प्रत्येक आठवडयात आयोजित करणे तसेच सदर 
बैठकीत झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित कृतीदलास 
सादर करण्याची जबाबदारी समितीचे अध्यक्ष या नात्याने तहसिलदार यांची राहिल. 

६. तालुकास्तरीय समितीने केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील 
गठित कृतीदलाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात येईल. 

३. "मिशन वात्सल्य" या योजनेंतर्गत एकल/विधवा महिला आणि अनाथ बालके यांना शासनाच्या विविध 

विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या wists योजनांचा लाभ उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी तालुकास्तरीय 

समितीची राहील. :- 

अ.क्र योजनेचे नाव विभाग/ अधिकारी समन्वय समितीची जबाबदारी 
i कुटुंब निवृत्तीवतन योजना | तहसिलदार मृत शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी 

यांच्या पत्नी व त्यांचे पाल्य कुटुंब 
निवृत्तीवेतनास पात्र असल्यास त्यांना 
योजनेचा लाभ मिळवून देणे. 

२ | शिधापत्रिका बाल विकास प्रकल्प । एकल/ विधवा महिलांना व त्यांच्या 
अधिकारी ( ग्रामीण व पाल्यांना शिधापत्रिका मिळवून 
नागरी)/ तहसिलदार देण्यासाठी आवशयक कागदपत्रांची 

पूर्तता करणे. 

३ | वारस प्रमाणपत्र विधी सेवा । एकल/ विधवा महिला व अनाथ बालक 
प्राधिकरण/जिल्हा यांना Guardians and Wards Act नुसार 
महिला व बाल विकास त्यांचे न्याय्य हक्क अबाधित राहण्याच्या 
अधिकारी/ तहसिलदार = | दृष्टीकोनातून आवश्‍यक प्रमाणपत्र व लाभ 

मिळवून देणे. 

४ | LIC किंवा इतर विमा बाळ विकास प्रकल्प | मृत व्यक्‍तीच्या कुटूंबासोबत समन्वय 

पॉलीसीचा लाभ अधिकारी/ तालुका । साधुन नामनिर्देशित व्यक्तीस विमा 
संरक्षण अधिकारी । पॉलीसीचा लाभ मिळवून देणे. 
(कनिष्ठ) 

५ । dou बाळ विकास प्रकल्प | पालकांचे Ad खाते असल्यास 
अधिकारी/ तालुका | नामनिर्देशित व्यक्‍ती कोण आहे ते तपासुन 
संरक्षण अधिकारी । नामनिर्देशित व्यक्तीस लाभ मिळवून देणे. 
(कनिष्ठ) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक-अनाथ -२०२१/प्र.क्र.४९/का-०३ 
योजनेचे नाव विभाग/ अधिकारी 


समन्वय समितीची जबाबदारी । 


६ | आधार काड बाळ विकास प्रकल्प | ज्या पाल्यांचा जन्माचा दाखला नसेल त्या 
अधिकारी/ तालुका | करीता आवश्यक कागदपत्राची पुर्तता 
संरक्षण अधिकारी | करून जन्माचा दाखला बनविने. 

(कनिष्ठ) 

७ | जन्म/ मृत्यू दाखला गट विकास अधिकारी/ | कोवीड-१९ मुळे मृत व्यक्तीचा मृत्यू 
तहसिलदार दाखला व अनाथ बालकांना त्यांचा जन्म 

दाखला प्राप्त करुन देण्यास मदत करणे. 

८ | जातीचे प्रमाणपत्र तहसिलदार, महसुळ । एकल/ विधवा महिला व अनाथ 
यंत्रणा बालकांना जातीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध 

करुन देण्यास मदत करणे. 

९ | मालमत्ता विषयक हक्क । विधी सेवा प्राधिकरण/ | एकल/ विधवा महिला व अनाथ 
तहसिलदार बालकांना Guardians and Wards Act 

नुसार त्यांचे मालमत्ता विषयक sap 
प्राप्त करुन देणे. 

ig संजय गांधी निराधार | तहसिलदार” ae | आवश्यक कागदपत्राची पुर्तता करुन 

योजना विकास प्रकल्प | योजनेचा लाभ उपलब्ध करुन देणे. 
अधिकारी 

१२ । राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजना । सामाजिक न्याय व | जे पाल्य दारिद्रय रेषेखालील असतील 
विशेष सहाय्य विभाग/ | त्या पाल्यांना कागदपत्राची पुर्तता करुन 
तहसिलदार राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजनेचा लाभ 

मिळवून देणे. 

१३ | श्रावण बाळ योजना तहसिलदार/सामाजिक | जे पाल्य आजी / आजोबा यांच्याकडे 
न्याय व विशेष सहाय्य । असतील तर त्या आजी आजोबांना श्रावण 
विभाग बाळ योजना लागु करुन देणे. 

१४ । बालसंगोपन योजना बाळ विकास प्रकल्प । आवश्‍यक कागदपत्राची पुर्तता करुन 
अधिकारी बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळवून देणे. 

१५ | अनाथ बालकांचे शालेय | तालुका शिक्षण | ज्या बालकाचे शालेय प्रवेश झाले नाहीत 

प्रवेशा व फी. अधिकारी त्यांना तालुका शिक्षण अधिकारी यांनी 
जबाबदारी घेवून त्यांचे प्रवेश निश्चित 
करणे. ज्यांना फी संबंधीत समस्या असेल 
तर याबाबतीमध्ये तालुका शिक्षण 
अधिकारी यांनी जिल्हास्तरावरील समिती 
बरोबर समन्वय साधून निर्णय घ्यावा. 

१६ | घरकुल गट विकास अधिकारी आव्यक कागदपत्रांची पुर्तता करुन 

घरकुल योजनेचा लाभ मिळवून देणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक-अनाथ -२०२१/प्र.क्र.४९/का-०३ 
योजनेचे नाव विभाग/ अधिकारी 


समन्वय समितीची जबाबदारी । 


१७ | कौशल्य विकास तंत्र शिक्षण अधिकारी आव्यक कागदपत्राची पुर्तता करून 
कौशल्य विकास विभागामार्फत आयोजित 
प्रशिक्षणाचा लाभ मिळवून देणे. 

१८ | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय । तहसिलदार आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करून 
वृध्दपकाळ निवृत्ती वेतन सदर योजनेचा लाभ मिळवून देणे. 
योजना. 

१९ | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा | तहसिलदार आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करून 
निवृत्ती वेतन योजना सदर योजनेचा लाभ मिळवून देणे. 

२० | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग | तहसिलदार आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करून 
निवृत्ती वेतन योजना सदर योजनेचा लाभ मिळवून देणे. 

२१ । शुभ मंगळ सामुहिक | बाल विकास प्रकल्प । आवश्‍यक कागदपत्रांची पुर्तता करून 
योजना अधिकारी सदर योजनेचा लाभ मिळवून देणे. 

२२ | अंत्योदय योजना तहसिलदार आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करून 

सदर योजनेचा लाभ मिळवून देणे. 

२३ | आदिवासी विकास | प्रकल्प अधिकारी, | आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करून 
विभागामार्फत राबविण्यात | आदिवासी विकास | सदर योजनेचा लाभ मिळवून देणे. 
येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या | विभाग 
योजना. 

२४ | Hut विभागामार्फत | तालुका कृषि, । आवश्‍यक कागदपत्रांची पुर्तता करून 
राबविण्यात येणाऱ्या | अधिकारी सदर योजनेचा लाभ मिळवून देणे. 
वैयक्तिक लाभाच्या 
योजना. 

२५ | वरील योजनांव्यतिरिक्त | बाल विकास प्रकल्प | आवशयक कागदपत्रांची पुर्तता करून 
योजना तसेच स्वयंसेवी | अधिकारी  /तालुका । सदर योजनेचा लाभ मिळवून देणे. 
संस्थांमार्फत राबविण्यात | संरक्षण अधिकारी 
येत असलेले उपक्रम (कनिष्ठ) 


४.  ग्रामस्तरीय/ वार्डस्तरीय पथक:- सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुकास्तरावर समन्वय 
समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समन्वय समितीमार्फत गावपातळीवरील तलाठी, ग्रामसेवक, प्राथमिक 
शिक्षक, अंगणवाडी सेविका तसेच शहरी क्षेत्रातील वार्ड निहाय पथकामध्ये वार्ड अधिकारी, तलाठी, प्राथमिक 
शिक्षक, अंगणवाडी सेविका यांचा समावेश करण्यात यावा. सदर पथके गावातील/शहरातीलळ एकल/विधवा 
महिला /अनाथ बालकांच्या कुटुंबियांना भेट देवून शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देतील. तसेच विविध 
योजनांचा लाभ उपलब्ध व्हावा यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे प्राप्त करुन योजनांच्या निकषाप्रमाणे परिपुर्ण प्रस्ताव 
तयार करुन तो प्रस्ताव तालुकास्तरीय समन्वय समितीकडे सादर करतील. 
ग्रामस्तरीय /वॉर्डस्तरीय पथकाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या :- 

१. गाव पातळीवरील /शहरी भागातील पथकाने ORM कालावधीत अनाथ झालेल्या बालकांच्या तसेच 

एकल/विधवा महिलांच्या घरी भेट देणे. 
२. संबंधीत पात्र लाभार्थ्यांचे कागदपत्राची पुर्तता /अर्ज भरुन घेणे. 


पृष्ठ ६ पैकी षु 


शासन निर्णय क्रमांक-अनाथ-२०२१/प्र.क्र.४९/का-०३ 
३. योजनांचे निकष तपासून परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करणे . 
४. परिपूर्ण प्रस्ताव तालुका समन्वय समितीस सादर करणे. 
उपरोक्त योजनांव्यतिरिक्‍त शासनाच्या इतर विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी एकल 
/विधवा महिला व अनाथ बालके पात्र असतील तर त्या योजनांचाही लाभ त्यांना मिळवून देणेबाबत 
तालुकास्तरीय समन्वय समितीने आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८२७१५३६००२७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
Mi 


VARUDKAR MAHESH यवा यावी 
ASHOKRAO 


\BBB1C15CFBC42D0AA8503E 
/ANEAEA46E9CAEBDDSOCFECD 
१, cn=VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO 

38:30 +05'30 


(महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. मा.मंत्री, नियोजन/ वित्त विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
९. सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
१२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
१३. सर्व जिल्हाधिकारी 
१४. सर्व तहसिलदार 
१५. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
१६. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१८. उपायुक्‍त (महिला विकास)/ (बाळ विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
१९. सर्व विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास (आयुक्‍तालयामार्फत) 
२०. सर्व जिल्हा महिला वव बाल विकास अधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत) 
२१. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२. निवड नस्ती, का-०३. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


